शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.६९/नियोजन-२ 


जळगांव जिल्ह्यातील जळगांव व धरणगांव 
तालुक्‍यातील ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते, इतर 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-१८ एप्रिल, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र.का-५/सा बां प्रा दे वि ना/प्रआ/दर्जोन्नत/ जळगांव (जि. नाशिक)/१६९/सन -२०२३, 


दिनांक-१२/०१/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
जळगांव जिल्ह्यातील जळगांव व धरणगांव तालुक्यातील ग्रामीण मार्ग रस्ते, इतर जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, जळगांव यांनी सदर रस्ते 
इतर जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 
सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, जळगांव यांचा ठराव विचारात घेता, सदर 
ग्रामीण मार्ग इतर जिल्हा मार्ग म्हणून Sulla करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
जळगांव यांचा ठराव विचारात घेऊन जळगांव जिल्ह्यातील जळगांव व धरणगांव तालुक्यातील ग्रामीण मार्ग 
इतर जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जान्नती 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा व लांबी करावयाची नंतरचा 
क्रमांक एकूण लांबी क्रमांक 
(कि.मी. 
तालुका-जळगांव 
णि भोकर पळसोद रामेश्वर मंदिर ग्रामीण (०/०० ते ५/००) ५.०० इतर जिल्हा 
तालुका हद्द रस्ता. मार्ग-१०७ | ५.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-९६ 
२. भोकर आमोदा ते बाभुळगांव ग्रामीण (०/०० ते ५/६००) १०.६०० इतर जिल्हा 
तालुका धरणगांव हद्द रस्ता. मार्ग -२९ ५.६०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-९७ 
ग्रामीण (०/०० ते ५/००) 
मार्ग -१०० ।५.००कि.मी. 
३. कठोरा फुफनी करंज फेसर्डी हद्द ग्रामीण (०/०० ते २/००) १४.५०० इतर जिल्हा 
रस्ता. मार्ग -१४० ।२.००कि.मी. कि.मी. मार्ग-९८ 
ग्रामीण (०/०० ते २/५००) 
मार्ग -३२ २.५०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ५/०० 
मार्ग-१०१ ।५.००कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ५/०० 
मार्ग -९२ ५.०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.६९/नियोजन-२ 


४. किनोद नंदगांव रामा-४० ग्रामीण (0/00 ते ६/००) १८.५०० इतर जिल्हा 
पिलखेडा घार्डी रस्ता. मार्ग -९३ ६.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-९९ 
ग्रामीण (०/०० ते ४/००) 
मार्ग -७9५ ४.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ५/०० 
मार्ग -३६ ५.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ३/५००) 
मार्ग -३५ ३.५०० कि.मी. 
ष्‌. REX नांद्रा बु. कानळदा ग्रामीण (०/०० ते ६/००) १०.५०० इतर जिल्हा 
धामणगांव रस्ता. मार्ग -३९ ६.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१०० 
ग्रामीण (0/00 ते १/५००) 
मार्ग -४१ १.५०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते 3/00) 
मार्ग -५७ ३.०० कि.मी. 
६. डिकसाई कानळदा विदगांव ग्रामीण (०/०० ते १/५००) २०.५०० इतर जिल्हा 
रस्ता. मार्ग -८९ १.५०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१०१ 
ग्रामीण (०/०० ते ८/००) 
मार्ग -९८ ८.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ८/००) 
मार्ग -४० ८.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते 3/00) 
मार्ग -३४ ३.०० कि.मी. 
७. कानळदा ममुराबाद धामणगांव ग्रामीण (०/०० ते ६/००) १२.०० इतर जिल्हा 
खापरखेडा रस्ता. मार्ग -९७ ६.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१०२ 
ग्रामीण (०/०० ते ५/०० 
मार्ग -४२ ५.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते 9/00) 
मार्ग -७६ १.०० कि.मी. 

८. नांद्रा खु. आसोदा प्रजिमा-८ ला ग्रामीण (०/०० ते ९/००) १५.०० इतर जिल्हा 

जोडणारा रस्ता. मार्ग-१०३ ।९.००कि.मी. कि.मी. मार्ग-१०३ 
ग्रामीण (०/०० ते ६/००) 
मार्ग-१०५ । ६.००कि.मी. 

९. देऊळवाडे भोलाणे कानसवाडे ग्रामीण (०/०० ते ९/००) २३.८५० इतर जिल्हा 
जुने ते शेळगांव प्रजिमा-१८ | मार्ग-१३८ |९.००कि.मी. कि.मी. मार्ग-१०४ 
कडगांव ते तिघ्रे रस्ता. ग्रामीण (०/०० ते ५/००) 

मार्ग-१३७ ।५.००कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ४/८५०) 

मार्ग -१८ ४.८५० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ५/००) 

मार्ग -३३ ५.०० कि.मी. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.६९/नियोजन-२ 


(| नशिराबाद जळगांव खु.खिर्डी ते ग्रामीण (०/०० ते ४/५००) १०.५०० इतर जिल्हा 
रेल्वे लाईनला जोडणारा रस्ता. मार्ग -७८ ४.५०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१०५ 

ग्रामीण (०/०० ते ४/००) 

मार्ग -५५ ४.०० कि.मी. 

ग्रामीण (०/०० ते २/००) 

मार्ग -१६ २.०० कि.मी. 
| बेळी रा.मा. २७२ भादली रेल्वे ग्रामीण (०/०० ते ५/००) १७.८०० इतर जिल्हा 
SCAT प्रजिमा-२७ ला जोडणारा मार्ग -७० ५.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१०६ 

रस्ता. ग्रामीण (०/०० ते २/००) 

मार्ग-११४ ।२.००कि.मी. 

ग्रामीण (०/०० ते ६/००) 

मार्ग-१३५ ।६.००कि.मी. 

ग्रामीण (०/०० ते ४/८००) 

मार्ग -२४ ४.८०० कि.मी. 
१२. । नागझिरी प्रजिमा-३९ शिरसोली ग्रामीण (०/०० ते १/५००) २०.०० इतर जिल्हा 
प्र. बो. धानवड तांडा प्रजिमा-८ मार्ग -०८ १.५०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१०७ 

धानवड देव्हारी रस्ता. ग्रामीण (०/०० ते ५/००) 

मार्ग -५४ ५.०० कि.मी. 

ग्रामीण (०/०० ते ७/००) 

मार्ग-११८ | ७.०० कि.मी. 

ग्रामीण (०/०० ते २/५००) 

मार्ग -७१ २.५०० कि.मी. 

ग्रामीण (०/०० ते ४/००) 

मार्ग -०७ ४.०० कि.मी. 
१३. । दापोरा frei! art ग्रामीण (०/०० ते ३/००) २७.०० इतर जिल्हा 
Head रामदेववाडी वसंतवाडी । मार्ग-१२७ । 3.00 कि.मी. कि.मी. मार्ग-१०८ 

विटनेर मोहाडी रस्ता. ग्रामीण (०/०० ते ३/००) 

मार्ग -५२ ३.०० कि.मी. 

ग्रामीण (०/०० ते ५/००) 

मार्ग -६८ ५.०० कि.मी. 

ग्रामीण (०/०० ते २/००) 

मार्ग -९६ २.०० कि.मी. 

ग्रामीण (०/०० ते ५/०० 

मार्ग -४५ ५.०० कि.मी. 

ग्रामीण (०/०० ते ४/००) 

मार्ग -५० ४.०० कि.मी. 

ग्रामीण (०/०० ते ५/००) 

मार्ग -२३ ५.०० कि.मी. 
१४. । प्रजिमा वावळदा जळके प्रजिमा- ग्रामीण (०/०० ते 3/00) १७.०० इतर जिल्हा 
८ विटनेर रोटवद रस्ता. APT -922 ।३.००कि.मी. कि.मी. मार्ग-१०९ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.६९/नियोजन-२ 


ग्रामीण (०/०० ते ३/००) 
मार्ग-१०८ ।३.००कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते 3/00) 
मार्ग-१११ ।३.००कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ८/००) 
मार्ग -६३ ८.०० कि.मी. 
१५. ।वाकडी ते रा.मा.क्र. -४१ ग्रामीण (०/०० ते 8/00) १६.०० इतर जिल्हा 
बिळलवाडी रा.मा. क्र.४० वराड मार्ग-११९ | ४.००कि.मी. कि.मी. मार्ग-११० 
बु. वराड खु. रोटवद रस्ता. ग्रामीण (०/०० ते २/००) 
मार्ग -९० २.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते २/५००) 
मार्ग -43 २.५०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ४/००) 
मार्ग-१०९ । ४.००कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ३/५००) 
मार्ग -६१ ३.५०० कि.मी. 
१६. । दहिगांव प्रजिमा-८ बोरणार ग्रामीण (०/०० ते &/249) १४.७५० इतर जिल्हा 
डोमगांव रस्ता. मार्ग-१४१ ।६.२५०कि.मी. कि.मी. मार्ग-१११ 
ग्रामीण (०/०० ते ४/५००) 
मार्ग -१० ४.५०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ४/००) 
मार्ग -४९ ४.०० कि.मी. 
१७. ।रा.मा.क्र.४१ बिलवाडी जवखेडा ग्रामीण (०/०० ते २/००) ११.५०० इतर जिल्हा 
सुभाषवाडी लोणवाडी रस्ता. मार्ग-१३९ | २.००कि.मी. कि.मी. मार्ग-११२ 
ग्रामीण (०/०० ते २/००) 
मार्ग-११५ ।२.००कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ३/५००) 
मार्ग -५९ ३.५०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ४/००) 
मार्ग -०९ ४.०० कि.मी. 
१८. । भागपुर कंडारी गाळेगांव रस्ता. ग्रामीण (०/०० ते ८/००) १२.०० इतर जिल्हा 
मार्ग -८६ ८.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-११३ 
ग्रामीण (०/०० ते ४/००) 
मार्ग -७३ ४.०० कि.मी. 
१९. ।नांद्रा खु. मुमराबाद आव्हाणे ग्रामीण (०/०० ते ६/००) १२.५०० इतर जिल्हा 
टाकळी तालुका हद्द रस्ता. मार्ग -२८ ६.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-११४ 
ग्रामीण (०/०० ते ६/००) 
मार्ग -४३ ६.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ०/५००) 
मार्ग -८५ ०.५०० कि.मी. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.६९/नियोजन-२ 


२०. | मुमराबाद UA. मा. क्र.०६ ग्रामीण (०/०० ते ७/००) १६.०० इतर जिल्हा 

पिंप्राळा सावखेडा रस्ता. मार्ग -४४ ७.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-११५ 
ग्रामीण (०/०० ते ९/००) 
मार्ग-१३६ ।९.००कि.मी. 

२१. । भादली बु. कडगांव प्रजिमा-१८ ते ग्रामीण (०/०० ते 8/00) १३.०० इतर जिल्हा 
प्रजिमा-२७ ते प्रजिमा-१८ ला मार्ग -९९ ४.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-११६ 
जोडणारा रस्ता. ग्रामीण (०/०० ते ३/००) 

मार्ग -५८ ३.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ६/००) 
मार्ग-११३ | ६.००कि.मी. 
तालुका-धरणगांव 

२२. । पाळधी पोखरी वराड खु ग्रामीण (०/०० ते ७/००) १६.५०० इतर जिल्हा 
माळपिंप्री कल्याणे खु.कल्याणे मार्ग -५२ ७.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-११७ 
होळ रस्ता. ग्रामीण (०/०० ते ५/००) 

मार्ग -६७ ५.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ४/५००) 
मार्ग -६५ ४.५०० कि.मी. 

२३. | धरणगाव हिगोणे खु. हिंगोणे बु. ग्रामीण (०/०० ते ५/००) ९ .०० इतर जिल्हा 
माळ पिंप्री रस्ता. मार्ग -३६ ५.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-११८ 

ग्रामीण (०/०० ते ४/००) 
मार्ग -9४ ४.०० कि.मी. 
२४. | वराड चिचपुरा माळपिप्री रस्ता. ग्रामीण (०/०० ते 3/00) ७.०० इतर जिल्हा 
मार्ग -६८ ३.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-११९ 
ग्रामीण (०/०० ते ४/००) 
मार्ग -९० ४.०० कि.मी. 
२५. । धुरखेडा प्रजिमा -५२ कामतवाडी ग्रामीण (०/०० ते 8/00) १०.०० इतर जिल्हा 
भामर्डी पष्टाणे रस्ता. मार्ग -५२ ४.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१२० 
ग्रामीण (०/०० ते 9/00) 
मार्ग -३४ १.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ५/००) 
मार्ग -७९ ५.०० कि.मी. 
२६. । साकरे पिंपळे बु. पिपळे खु. बाभळे ग्रामीण (०/०० ते ३/००) १०.०० इतर जिल्हा 
फाटा धरणगाव रस्ता. मार्ग -३७ ३.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१२१ 
ग्रामीण (०/०० ते २/००) 
मार्ग -२५ २.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ५/०० 
मार्ग -३० ५.०० कि.मी. 
एकूण ३७१.०० 
कि.मी. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.६९/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते GUAT झाल्यास रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नाशिक जिल्ह्यातील 
इतर जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३७१.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२९१२.६०० + 
३७१.००) म्हणजेच ३२८३.६०० कि. मी. इतकी व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ३७१.०० कि.मी. ने घट 
होवून एकूण लांबी (१११०८.६४०- ३७१.००) म्हणजेच १०७३७.६४० कि.मी. इतकी होईल. 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०४२०१३३४०६३७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN ® 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगांव. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


Wd :- 
नि 
2 
3 


उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, जळगांव. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती.- 

निवडनस्ती. 


~ 


०9८ 


4 
& 
9 
क 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


